सामान्य रुग्णालय, भंडारा व उपजिल्हा रुग्णालय, 
साकोली, जि.भंडारा येथे पुरविण्यात आलेल्या 
कंत्राटी स्वच्छता सेवेचे प्रलंबित देयके अदा 
करण्यास परवानगी देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.५१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा : 
१) सह संचालक, रुग्णालय (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/कक्ष-३/टे- 
९/न.क्र./वि.नि.४०/जिशचिभं/स्वच्छता सेवा/१५९५३-५४/२४ दि.२७.०८.२०२४ 


प्रस्तावना : 

सामान्य रुग्णालय, भंडारा व उपजिल्हा रुग्णालय, साकोली, जि. भंडारा येथे पुरविण्यात आलेल्या 
कंत्राटी स्वच्छता सेवेची माहे मार्च, २०१७ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
कार्येत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

सामान्य रुग्णालय, भंडारा व उपजिल्हा रुग्णालय, साकोली, जि. भंडारा येथे पुरविण्यात आलेल्या 
कंत्राटी स्वच्छता सेवेची माहे मार्च, २०१७ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीतील खालील प्रमाणे त्या खालील 
अटीच्या अधिन राहून एकूण रु.१०,५९,२२०/- (अक्षरी रुपये दहा लक्ष एकोणसष्ठ हजार दोनशे वीस फक्त) 
इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


आरोग्य संस्थांचे प्रलंबित देयकांची 
अ.क्र पुरवठादाराचे नाव।  देयकाचा कालावधी 
नाव रक्‍कम 
हि सामान्य रुग्णालय, त्वा मार्च, २०१७ ते ऑक्टोंबर, १ 
क णी बहु * ९५9 9 Of - 
भंडारा १. २०१७ 
सुशिक्षीत बेरोजगार 
उपजिल्हा रुग्णालय| सेवा सहकारी संस डिसेंबर 
2. जून २०१८ ते २०१९ रु. ७,२३,९००/- 
साकोली तुमसर, जि. भंडारा 
एकूण रु.१०,५९,२२०/- 


अटी व शर्ती:- 
१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


SIRI निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.५१/आरोग्य 3 


२) सदर प्रलंबित देयके अदा करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/शासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 

३) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची खातरजमा 
करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


२. सदर देयके सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मागणी क्र. आर १, २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकीत्सा, ११० - रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा 
ग्रामिण रुग्णालया इतका दर्जा सुधारणे, (२२१० ०१४६) (१० कंत्राटी सेवा), (२२१० ४६२४) (१० कंत्राटी सेवा) व 
(१३-कार्यालयीन खर्च) यामधून खर्च भागविण्यात येणार आहे. 


३. सदर झासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२ दि.१७ एप्रिल, २०१५ चे 
परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला, उपविभाग - एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 
क्र.४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद अटीची पुर्तता 
करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१७०१०३३११७ असा आहे. आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM 


MAHADESHWAR 
SA N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74206 
D ATT A R A M cd390898bbe0690fead8f00f6a3eb, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=09A8917EDE715503310B61D8A243 


M A H A D F S H WA R 57A945B188F3A254ABA25AC8365BB66E4EE8, 
cn=SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 


Date: 2024.09.26 17:30:42 +05'30' 


(सं.द.महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, भंडारा. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 
८. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, साकोली. 
९. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


